राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्त्यासाठी 
सन २०२१-२२ करिता अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून 
निधीचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन (वितंक) विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निधीवि-२०२१/प्र.क्र.६६/से.२/का.३९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ डिसेंबर, २०२१ 


शासन निर्णय : 

राज्यातील विविध सामाजिक प्रश्नांमध्ये समाजाच्या हितासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे, 
त्याचा प्रसार करणे आणि त्यास चालना देणे या उद्देशाने सन २००४ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक. १५ 
अन्वये राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. उपरोक्‍त अधिनियमाच्या 
नियम क्रमांक १४ अनुसार राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाकरिता शासनाच्या एकत्रित निधीतून 
अनुदानाच्या स्वरुपात प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये निधी अदा करण्यात येतो. 
२. राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाच्या कार्यालयासाठी मंजूर पदांवर माहे मे, २०१८ पासून 
नियमित अधिकारी/कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांना वेतन व भत्ते अदा करण्यात येत 
आहेत. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी आयोगातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्त्यासाठी 
विज्ञान व तंत्रज्ञान कक्षाच्या मुख्यलेखाशिर्ष २२५१-सेक्रेटरीएट सामाजिक सेवा या लेखाशिर्षाखाळी ३६ 
सहायक अनुदाने (वेतन) हे तपशिलवार लेखाशिर्षाखाली रु.२,४६,००,०००/- (रुपये दोन कोटी सेहेचाळीस 
लाख फक्त) इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. 
३. fart विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ 
मधील नमूद उपाययोजनांच्या अनुपालनासाठी ६०% म्हणजे रु. १,४७,६०,०००/- (रुपये एक कोटी 
सत्तेचाळीस लाख साठ हजार फक्त) इतक्या मर्यादेत निधी खर्च करण्यास वित्त विभागाने मंजूरी दिली आहे. 
त्यास अनुसरुन राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगास सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात ३६- सहायक 
अनुदान (वेतन) या तपशिलवार लेखाशिर्षात मंजूर झालेल्या एकूण निधीच्या ६०% निधी रु. १,४७,६०,०००/- 
(रुपये एक कोटी सत्तेचाळीस लाख साठ हजार फक्त) वितरीत करण्यात येत आहे. 
४. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (वि.तं.क.) यांनी रु. १,४७,६०,०००/- (रुपये एक कोटी 
सत्तेचाळीस लाख साठ हजार फक्त ) या रकमेचे देयक सादर करुन मंजूर करुन घ्यावे. संबंधित रकमेचा 
धनादेश “ सदस्य सचिव, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग” यांच्या नावे काढण्यात यावा व 
आयोगाकडे सुपूर्द करण्यात यावा. 
५. सदर अनुदानाच्या रकमेचा विनियोग सन २००४ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक. १५ मधील नमूद 
प्रयोजनासाठीच करण्यात यावा तसेच त्यामधून खर्च करताना वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. या अनुदानाच्या विनियोगाची तपासणी करुन त्याबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र व कार्यक्रमांचा सविस्तर अहवाल शासनास सादर करावा. 
६. वरील खर्च मागणी क्रमांक ए-५, २२५१ सचिवालय, सामाजिक सेवा, ०९० सचिवालय, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना, राज्य योजना (००)(०३) विज्ञान व तंत्रज्ञान यामध्ये समन्वय व संशोधन (२२५१ ००४२), 
३६ सहायक अनुदान (वेतन) या लेखाशिर्षाखाली टाकण्यात यावा व तो सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवि-२०२१/प्र.क्र.६६/से.२/का.३९ 


७. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ च्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग एक अंतर्गत अ.क्र.२७, नियम 
क्रमांक. १४९ अन्वये सदरहू मंजूरी देण्यात येत असून सहायक अनुदान मंजूर करताना वरील 
अधिनियमांतर्गत वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक : 
अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ च्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२२४१२३४४६२३११ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

LAXMAN 1. one 


st=Maharashtra, 
Vi S H WA N AT H 2.5.4.20=688a5b3d7709fc50e7f86abb9560ece 1 e6b36c49e73184c988300 
59१०62०508, 


pseudonym=38A7F 1 9EC4BD4812C10F236241DBA6161790014B, 
serialNumber=0CC55996ECB4B6990ECA785E8F 30998 1FBE3F636BA7DDB. 
S AWA NT 967 1C955B30EB347B0, cn=LAXMAN VISHWANATH SAWANT 


Date: 2021.12.24 12:38:44 +05'30° 


(ल.वि. सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


-0 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सदस्य सचिव, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, मंत्रालय, मुंबई 
नियोजन विभाग (कार्यासन १४४३), मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई 

सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन ३९ (रोखशाखा) तीन प्रती. 
निवडनस्ती. 


Oey See क पण णे, SL 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


